गृह (परिवहन) विभागातील मोटार 


वाहन निरीक्षकांच्या 


सर्वसाधारण 


बदल्या (सन २०१७७.... 
महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हीडी ०४१७/प्र.क्र. ८९/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक: ७ एप्रिल, २०१७ 


शासन seal :- 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनीयमन आणि 


शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील तरतूदीनुसार 
बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खालील TIA नमूद मोटार वाहन 


निरिक्षक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ 


क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 

et 2 ३ PB 

pd श्रीमती स्मिता दिवटे मुंबई (मध्य) मुंबई (पूर्व) 

२ श्री. अनुज भामरे मुंबई (मध्य) ठाणे 

३ | at. किरण पाटील मुंबई (मध्य) पनवेल 

४ श्री. रमेश जमखंडीकर मुंबई (मध्य) वाशी (श्री. अकुंडा पाटील यांचे 

सेवानिवृत्तीमुळे होणाऱ्या रिक्‍त 

पदी) 

५ । श्रीमती सोनाली कुलथे मुंबई (प) मुंबई (पूर्व) 

(सोनार) 

६ श्री. प्रका कराड बोरीवली मुंबई (मध्य) 

७ | श्री. विवेक दिवखिळे बोरीवली पनवेल 

८ | att. विशाल बागडे बोरीवली सांगली 

९ | श्री. सुधीर जाधव बोरीवली मुंबई (मध्य) 

| qo | श्री. राजकिशोर ढेगरे मुंबई (पुर्व) मुंबई (मध्य) 

99 q श्री. माधुरी बांबळे ठाणे मुंबई (पूर्व) 

१२ श्री. दत्तात्रय खराडे ठाणे वसई 

१३ श्री. मंगेडा वाघ ठाणे नाशिक 

१४ श्री. सुजित जांबकर (कांबळे) ठाणे वसई 

१५ | श्री. किरण जाधव ठाणे कल्याण 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी ०४१७/प्र.क्र.८९/परि-४ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
१६ श्री. अजय कराळे कल्याण पिंपरी चिचवड 
१७ श्री. संदिप निमसे कल्याण नाशिक 
१८ | श्री. निलेश धोटे वाशी पनवेल 
१९ | श्री. गणेश भारती वसई ठाणे 
२० श्री. रविंद्र भिवागजे वसई बोरीवली 
२१ | ait. गणेश जोशी पनवेल कल्याण 
२२ श्री. उदय इंगळे पनवेल पिपरी चिंचवड 
२३ | at. संजय फुंदे पनवेल वाशी 
२४ | at. रमेश माळवदे पुणे सातारा 
24 श्री.उत्तम राठोड पुणे सोलापूर 
२६ श्री. निलेश दहेकर पुणे ठाणे 
२७ | ait. माधव सुर्यवंशी पुणे सोलापूर 
२८ | श्री. संग्रामकुमार जगताप पिपरी चिंचवड पुणे 
२९ श्री. सुरेश तुरकणे पिपरी चिचवड बारामती 
३० | श्री. निरंजन पुनसे सोलापूर नांदेड 
३१ | श्री. सुधीर चौधरी सोलापूर पुणे 
32. | श्री. उल्हास नरगुंद सोलापूर कोल्हापूर 
33 श्री. प्रमोद कुलकर्णी बारामती पुणे 
३४ । श्री. सचिन पाटील नाशिक धुळे 
३५ | श्री. प्रविणकुमार बाबर नाशिक बोरीवली 
३६ | a. विजय दबडे नाशिक धुळे 
३७ | at. सचिंद्रकुमार राठोड धुळे जळगाव 
३८ | श्री. विजयचंद्र पिटेकर धुळे मुंबई (मध्य) 
३९ | श्री. सचिन बोधले धुळे नाशिक 
४० | श्री. मनोज पैठणकर धुळे मुंबई (पश्चिम) 
४१ | Sit. दयानंद ठाकरे धुळे ठाणे 
४२ | श्री. अनिल केदार जळगाव नंदुरबार 
४३ | श्री. नजीर सय्यद नंदुरबार नांदेड 
४४ | ait. किशोर भारंबे नंदुरबार बोरीवली 
४५ | श्री. प्रदिप बनसोडे नंदुरबार औरंगाबाद 
४६ श्री. विलास चौधरी नंदुरबार जळगाव 
४७ श्री. दिपक जाधव नंदुरबार चंद्रपूर 
४८ श्री. सचिन विधाते सांगली पिंपरी चिंचवड 
४९ श्री. प्रविण बागडे सातारा पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी ०४१७/प्र.क्र.८९/परि-४ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना | बदलीनंतरची पदस्थापना 
yo | at. संजय जोशी नांदेड नागपूर (ATE) 
५१_ | श्री. गर्जेद्र नागपुरे नांदेड अमरावती 
५२ | श्री. गोपाळ वरोकार नांदेड अमरावती 
५३ | श्री. शाम कासार नांदेड नागपूर (शाहर) 
५४ | श्री. राजाराम कांबळे नांदेड लातूर 
५५ | श्री. दिगंबर डोईफोडे लातूर नांदेड 
५६ | a. वैभव गुल्हाने अमरावती चंद्रपूर 
५७ श्री. सुरेंद्र चौरे अमरावती नंदुरबार 
५८ | श्री. प्रताप राऊत वाशिम नांदेड 
५९ | श्री. आनंद मोड नागपूर (शहर) नागपूर (ग्रामीण) 
६० | St. जयंत मोरे नागपूर (हाहर) सोलापूर 
६१ | श्री. सतिश खरवडकर नागपूर (हाहर) पनवेल 
६२ | at. सागर भोसले नागपूर (ग्रामीण) सिधुदुर्ग 
६३ | श्री. अविनाश अंभोरे नागपूर (ग्रामीण) नंदुरबार 
६४ | sit. संजय पवार चंद्रपूर वाशिम 
६५ | ait. परिक्षीत पाटील चंद्रपूर धुळे 
६६ । श्री. प्रमोद खैरकर भंडारा नागपूर (ग्रामीण) 
६७ | श्री. शिवाजी सोनटक्के उमरगा नांदेड 
&¢ श्री. किरण गोंधळे जळगाव ठाणे 
६९ | श्री. रविंद्र सोळंके कोल्हापूर सांगली 
७० श्री. संतोष झगडे अमरावती नागपूर (हाहर) 
09 श्री. गिरीष पोदार नागपूर (TSX) नंदुरबार 


२. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत 
रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक-सीडीआर 
१०८२/२५६७/२८/अकरा, दि. ३० ऑगस्ट, १९९२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात 
दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर 
केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधीतांनी नोंद घ्यावी. 


३. संबंधीत नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी सदर बदली करण्यात आलेल्या sitter त्यांच्या 
सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करुन त्यांना नवीन नेमणूकीच्या जागी तातडीने रुजू 
होण्यास सांगावे. तसेच या आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याकरीता बदली झालेल्या 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी ०४१७/प्र.क्र.८९/परि-४ 


अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत दिनांक १ जुले, २०१७ पासूनचे वेतन बदलीपूर्व कार्यालयाने 
काढू नये. याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत नियंत्रक अधिकाऱ्याची असेल. 


४. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू व्हावे व 
पदभार स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत शासनास सादर करावा. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०४०७१३२१५२२६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Machhindranath R 


M aC h h | n d la nN al h 1) = Machhindranath R Shelke, C = 


IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
R S h eC | ke Maharashtra, OU = Under Secretary 
Date: 2017.04.07 18:06:42 +05'30' 
(AX. NOH) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

मंत्री / राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
परिवहन आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल , (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२ , मुंबई / नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व जिल्हे ) 

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सर्व ) 

उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सर्व ) 

संबंधित मोटार वाहन निरिक्षक 

निवड नस्ती (परि ४) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


